महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा 
मुख्य परिक्षा - २०१८ मधील सहायक 
अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) गट-अ या 
पदावरील पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती २०२०/प्र.क्र.०१/आ (संनि), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ डिसेंबर २०२१ 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या क्रमांक : ३७४(२)/शिया/सकाअ-सअ/ जसं/ २०१८/ 
१४-ब, दिनांक १७.१२.२०१९ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा-२०१८ 
च्या अंतिम निकालाच्या आधारे सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य, गट-अ या पदासाठी २१ 
उमेदवारांची नियुक्तीसाठी शासनास शिफारस केली होती. त्याअनुषंगाने सदरहू शिफारशीस अनुसरुन 
कागदपत्रांची पूर्तता केलेल्या सर्व उमेदवारांना सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) या पदावर या 
विभागाच्या समक्रमांक दि.२७.११.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये दोन वर्षाच्या परिवीक्षाधीन 
कालावधीसाठी तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
२. उपरोक्त नमूद दि.२७.११.२०२० च्या शासन निर्णयांन्वये मेटा नाशिक येथे दि.०१.०१.२०२१ 
रोजी सर्व २१ उमेदवार प्रशिक्षणासाठी रुजू झाले आहेत. त्याअनुषंगाने उपरोक्‍त उमेदवारांचा एक 
वर्षाचा प्रशिक्षण कालावधी दि.३१.१२.२०२१ रोजी संपुष्टात येत असल्याचे मेटा, नाशिक यांनी त्यांच्या 
क्रमांक: जा.क्र.प्रशिक्षण/वलि/०४, दि.२५.११.२०२१ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. 


३. सदरहू उमेदवारांना दि.०१.०१.२०२२ पासून महसुल विभाग वाटप नियम, २०२१ नुसार त्यांची 
पदस्थापना करणे आवश्‍यक आहे. महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१ मधील तरतूदीनुसार समक्रमांक 
शासन निर्णय दि.२७.११.२०२० अन्वये मेटा नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी हजर झालेल्या २१ उमेदवारांना 
सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) या पदासाठी महसूल विभाग वाटप व सविस्तर पदस्थापना 
"प्रपत्र-अ" मध्ये करण्यात येत असून त्यांच्या करण्यात आलेल्या पदस्थापनेत कोणताही बदल होणार 
नाही. 

४. संबंधित मुख्य अभियंता यांनी सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) यांना सविस्तर पदस्थापनेचे 
आदेश या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ दिवसाच्या आत निर्गमित करावेत व सदर सविस्तर 
पदस्थापनेच्या आदेशाची प्रत शासनास  ई-मेळ द्वारे एहयाक्षा एत - 
doesttcr.wrd@maharashtra.gov.in) त्याच दिवशी पाठविण्यात यावी. मुख्य अभियंता यांनी 
सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा निर्गमित करतेवेळी त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व मंडळांतर्गत Rat 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२०/प्र.क्र.०१/आ(संनि), 


असलेली पदे विचारात घेवून संबंधित नागरी सेवा मंडळाच्या समितीच्या शिफारशीनुसार उक्त सहायक 
अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) यांना नियुक्‍ती देण्यात यावी. 

५. संबंधित मुख्य अभियंता यांनी सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य), गट-अ या पदावर सदर 
अभियंत्यांना पदस्थापना देताना ज्या कार्यालयातील पदे भविष्यात सेवानिवृत्ती किंवा पदोन्नतीने रिक्‍त 
होणार आहेत अझा पदांवर तसेच अकार्यकारी पदावर पदस्थापना देवू नये. तसेच दि.०१.०१.२०२२ 
रोजीची रिक्‍त पदे व ज्या ठिकाणी प्रकल्पाचे कामकाज चाळू आहे अशाच ठिकाणी सदर अभियंत्यांना 
पदस्थापित करण्यात यावे व पदस्थापना देताना आदिवासी, नक्षलग्रस्त व आकांक्षित जिल्ह्यातील रिक्‍त 
असलेली पदे प्राथम्याने भरण्यात यावीत. 


६. नागपूर, औरंगाबाद व नाशिक महसूल विभाग वाटप केलेल्या अभियंत्यांना पदस्थापना देताना 
नक्षलग्रस्त प्रभावित जिल्हे गडचिरोली, चंद्रपूर व गोंदीया तसेच आकांक्षित जिल्हे गडचिरोली, वाशिम, 
उस्मानाबाद व नंदूरबार या जिल्ह्यांतील पदे भरण्याबाबत संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता 


यांनी प्राथम्याने कार्यवाही करावी. 

संबंधित मुख्य अभियंता यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात वाटप करण्यात आलेल्या महसूली विभागातच 
सर्व जिल्ह्यातील रिक्‍त पदांचा समतोल राखून सविस्तर पदस्थापना देण्याची कार्यवाही करावी. 

सदर अभियंत्यांची पदस्थापना करत असताना सिंचन व्यवस्थापन कार्यप्रकारातील रिक्त 

पदांपैकी आवश्‍यक पदावर प्राधान्याने नियुक्‍ती देवून त्यांनतर अन्य पदावर नियुक्ती द्यावी. 

तसेच सिंचन SSS अंतर्गत कामांना गती देण्यासाठी हिंगोली व नांदेड जिल्ह्यातील पाटबंधारे 
विभागांतर्गत कार्यालयातील पदे भरण्याबाबत मा.राज्यपाल महोदयांचे निर्देश आहेत. त्यानुसार मुख्य 
अभियंता (जसं)/(लाक्षेवि), जळसंपदा विभाग, औरंगाबाद यांनी कार्यवाही करावी. 
७. सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य), गट-अया पदावर महसूल विभाग वाटप झालेले उमेदवार 
ज्या दिवशी मेटा नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी हजर झालेले आहेत तो दिनांक त्यांचा पदस्थापनेचा 
दिनांक समजण्यात यावा. 
८. समक्रमांक शासन निर्णय दि.२७.११.२०२० च्या परि.३(१३) मध्ये नमूद केल्यानुसार अनुसूचित 
जाती व अनुसूचित जमाती वगळता उर्वरित मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचे उन्नत व प्रगत गटात मोडत 
नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित समितीकडून पडताळणीच्या अधीन राहून संबंधित उमेदवारांना 
सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्था.) या पदावर तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने 
श्री.दिग्विजय पाटील व श्री.निरंजन दिंडोरे हे दोन उमेदवार वगळता अन्य संबंधित उमेदवारांचे उन्नत 
व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतच्या प्रमाणपत्राचा तपासणी अहवाल संबंधित समितीकडून प्राप्त 
झाला आहे. त्यामुळे श्री.दिग्विजय पाटील व श्री.निरंजन दिंडोरे हे दोन उमेदवार वगळून उर्वरित 
उमेदवारांच्या संदर्भात सदर शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता झाळेली आहे. श्री.दिग्विजय पाटील व 
श्री.निरंजन दिंडोरे यांना त्यांच्या उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित 
समितीकडून पडताळणी होवून प्राप्त होणाऱ्या अहवालाच्या अधीन राहून सहायक अभियंता श्रेणी-१ 
(स्था.) या पदावर तात्पुरती पदस्थापना देण्यात येत आहे. 
९. तसेच सदर झासन निर्णयातील परिच्छेद ३(१४) मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या 
जाती/जामतीच्या दाव्याची सत्यता तपासणीच्या अधीन राहून सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) 
पदावर तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात आली होती. त्यांच्या जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र याबाबतचा 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२०/प्र.क्र.०१/आ(संनि), 


सत्यता अहवाल संबंधितांकडून शासनास प्राप्त झालेला असल्याने समक्रमांक शासन निर्णय 
दि.२७.११.२०२० मधील अटींची पूर्तता झालेली आहे. 


१०. समक्रमांक शासन निर्णय दिनांक २७.११.२०२० मधील नियुक्‍ती संदर्भातील अन्य सर्व अटी व 
शर्ती कायम राहतील. 
११. विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना / बदली / नियुक्ती मिळविण्यासाठी खासदार/आमदार/ 


लोकप्रतिनिधी/ खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना यांचे माफत दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास 


संबधित उमेदवारांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार 
शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२२४१७१३४८०४२७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१७. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
8०18१८8 ॥ नळ 
5 (0 N AWA N E is a OU = WATER RESOURCES 


Date: 2021.12.24 18:05:15 +05'30' 


(बापूसाहेब रा. सोनवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित उमेदवार यांना ई मेलद्वारे 


सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

सचिव (प्रकल्प समन्वयक), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 

मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलसंपदा विभाग, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/पुणे/ कोकण 
महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 
महालेखापाल-१/ २, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

संचालक, SA व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

उप सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सह/उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

कक्ष अधिकारी, कार्यासन आ(वर्ग-१)/आ(वर्ग-२)/आ (प्रशिक्षणो/आ (मंत्रालय)/ 
गोपनीय/नोंदणी शाखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२०/प्र.क्र.०१/आ(संनि), 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती-२०२०/प्र.क्र.०१/आ (संनि), दिनांक २४ डिसेंबर, २०२१ सोबतचे 


" प्रपत्र प्न 3] " 
सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य), गट-अ 
अ.क्र. । म.लो.आ. मेदवारांचे नाव पसंती ae पसंतीनुसार | पसंतीनुसार नियुक्तीसाठी प्रस्तावित पदस्थापना 
शिफारस दिलेला | दिलेल्या | महसूल | महसूल विभाग 
केलेला महसूल | प्रकरणी | विभाग वाटप | न मिळालेल्यांना 
गुणवत्ता विभाग महसूल चक्राकार 
क्रमांक विभाग पद्धतीने महसूल 
वाटप विभाग वाटप 
za २ ३ | ४ | 4 द 1_ For | ८ 
ma 9/209¢ | श्री.अक्षय विद्याधर ताकवणे पुणे विधी पुणे "| मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत 
पुणे महसूल विभागातील Rat पदी 
2. 2/209¢ | श्री.दिग्विजय रमेश पाटील नागपूर | नागपूर P=] मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 
३. ३/२०१८ | श्री.विशाल विकास वाघमारे औरंगाबाद | औरंगाबाद Ll मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद महसूली विभागातील रिक्‍त पदी 
४. ४/२०१८ । श्री.शुभम गुरुदेव मेश्राम नागपूर शिंगी नागपूर | .| मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, नागपूर 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 
4. 4/209¢ | श्रीम.शितल जानकिराम माने औरंगाबाद शि औरंगाबाद [| मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, 
जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 
महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 
द ६/२०१८ | श्रीम.मनीषा प्रकाश कठाणे नागपूर | नागपूर fo मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, नागपूर 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 
छ. ७/२०१८ । श्री.अक्षय अशोक निकम नाशिक शि नाशिक शि मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, 
नाशिक अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील Rea 
पदी 
८. ८/२०१८ | श्री.प्रतिक अरविंद वाघमारे नाशिक शि नाशिक शि मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, 
नाशिक अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील Rea 
पदी 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२०/प्र.क्र.०१/आ(संनि), 


अ.क्र. | म.लो.आ.ने उमेदवारांचे नाव पसंती ae पसंतीनुसार | पसंतीनुसार नियुक्तीसाठी प्रस्तावित पदस्थापना 
शिफारस दिलेला | दिलेल्या | महसूल | महसूल विभाग 
केलेला महसूल । प्रकरणी | विभाग वाटप | न मिळालेल्यांना 
गुणवत्ता विभाग महसूल चक्राकार 
क्रमांक विभाग पद्धतीने महसूल 
वाटप विभाग वाटप 
९. ९/२०१८ | श्री.अखिल मोहन चव्हाण अमरावती | अमरावती |“. | मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, अमरावती 
अंतर्गत अमरावती महसूल विभागातील रिक्त पदी 
| ०. | 90/209¢ _ | श्री.निरंजन गंगाधर दिंडोरे कोकण-१ शि कोकण-१ शि मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, 
मुंबई अंतर्गत कोकण-१ महसूल विभागातील रिक्‍त 
| १. | 99/2092 | श्री.रमेश व्यंकटराव टोकळवड | औरंगाबाद शि औरंगाबाद शकी मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, 
जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 
महसूल विभागांतील रिक्‍त पदी 
१२. १२/२०१८ | श्री.सोमेश जयवंत आडे अमरावती | अमरावती शिंगी मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, अमरावती 
अंतर्गत अमरावती महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 
१३. | १३/२०१८ | श्री.सुजित सायसराव गित्ते औरंगाबाद | औरंगाबाद | || मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, 
जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद 
महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 
१४. | १४/२०१८ | श्री.समीर शंकरराव सुरजुसे अमरावती | अमरावती ॥_ मुख्य अभियंता (विप्र, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 
१५. | १५/२०१८ | श्रीम.मनाली गुरुचरण नंदागवळी | अमरावती शिंगी अमरावती a मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, अमरावती 
अंतर्गत अमरावती महसूली विभागातील रिक्‍त पदी 
१६. | १६/२०१८ | श्रीम.नेहा नानासो मोहिते पुणे cam पुणे C= मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत 
पुणे महसूल विभागातील रिक्त पदी 
qo. | १७/२०१८ | श्री.हंसराज शंकर चौधरी नाशिक शि नाशिक | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
जळगांव अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील Rea 
१८. १८/२०१८ | ai Rapa यादोराव औरंगाबाद किं औरंगाबाद a मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
भोयर अंतर्गत औरंगाबाद महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 
१९. १९/२०१८ | श्रीम.प्राजक्ता अनिल भुजाडळे । औरंगाबाद | औरंगाबाद l= | मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत औरंगाबाद महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२०/प्र.क्र.०१/आ(संनि), 


अ.क्र. | म.लो.आ.ने उमेदवारांचे नाव पसंती ae पसंतीनुसार | पसंतीनुसार नियुक्तीसाठी प्रस्तावित पदस्थापना 
शिफारस दिलेला | दिलेल्या | महसूल | महसूल विभाग 
केलेला महसूल । प्रकरणी | विभाग वाटप | न मिळालेल्यांना 
गुणवत्ता विभाग महसूल चक्राकार 
क्रमांक विभाग पद्धतीने महसूल 
वाटप विभाग वाटप 
२०. | २०/२०१८ | श्रीम.अस्मिता सिद्राम कोळी नाशिक शि नाशिक शि मुख्य अभियंता, जलविद्यान व धरण सुरक्षितता, 
नाशिक अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील रिक्‍त 
पदी 
२१. | २१/२०१८ | श्रीम.सोनु देविदास आडे कोकण-२ | -- | कोकण-२ |  -- | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबइ- ०३२ ४००. 
Digitally signed by BAPUSAHEB R SONAWANE 


=IN,S= 


BAPUSAHEB R Maharashiva, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


SONAWANE 


OU = WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2021.12.24 18:05:29 +05'30' 


(बापूसाहेब रा.सोनवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


